Reg.No. NPCITY/ 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ५, अंक ११ ] गुरुवार ते बुधवार, मार्च १४-२०, २०१९/ फाल्गुन २३-२९ , शके १९ ४० [ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


पृष्ठे 


१-७ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही. 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ. इ. केवळ अमरावती 
१ - ९ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक- अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय 


अधिसूचना 


: नेमणुका , 


इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना 

: नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३२९ . 

जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक , भूमी अभिलेख , यांजकडून 
वाचा : ( १) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १०९ ३-प्र.क्र .१९- ल-१ , दिनांक १८-०८-१९९ ४. 
( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( महा. राज्य ) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस.व्ही.सी.आर.-४३२२ -स - ४-९ ४ , 

दिनांक २२-०९ -१ ९९ ४ . 
( ३) उपसंचालक , भूमि अभिलेख , अमरावती प्रदेश , अमरावती यांचेकडील पत्र क्र . न.भू.१-परी प्रस्ताव-कावि ५६५-२०१६, दिनांक २-५-२०१७, 

२८-१२-२०१८ . 
क्रमांक गावठाण - अधिसूचना-प.नो.०२-२०१९. - 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९ ३- प्र.क्र .१ ९- ल -१, दिनांक १८-०८-१९९ ४ 
अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना एस.व्ही.सी.आर. 
अ . - एक -१ ( ३१८४ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १४-२० , २०१९ / फाल्गुन २३-२९ , शके १९४० 


४३२२- स-४-९४, दिनांक २२-०९-१९९ ४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत 
आलेल्या आहेत . 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख , अमरावती प्रदेश, अमरावती यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधिक्षक , भूमि अभिलेख , चिखली यांचे अधिनस्त 
सजा अमडापूरमध्ये मौजे बोरगाव काकडे व कव्हळा ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 
त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात 

नमूद केलेप्रमाणे सजा 

अमडापूर 

मध्ये मौजे बोरगाव काकडे व कव्हळा ही गावे नव्याने उप अधिक्षक , 
भूमि अभिलेख, चिखली मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एत्द्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. 


परिशिष्ट 


सजा अमडापूर , ता . चिखली, जि . बुलडाणा मधील गावांचा / मिळकतींचा तपशील 


अ.क्र . 


जिल्हा 


तालुका 

कार्यालयाचे 

नांव 


पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती 


शेरा 


परिरक्षणांस नव्याने 
घ्यावयाचे गांवे 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


सजा 


गांवे 


मिळकती गांवे 


मिळकती 


सजा 


गांवे 


मिळकती 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


१ 


बुलडाणा 


३७८ 


अमडापूर अमडापूर १३५० 


चिखली उप अधिक्षक अमडापूर अमडापूर १३५० बोरगाव 
भूमि अभिलेख , 

काकडे 
चिखली 

उंद्री ८८८ कव्हळा 


४५ ९ 


उंद्री 


८८८ 


ईसोली 


८ ९ ० 


ईसोली 


८ ९ ० 


७ ९ ६ 


७ ९ ६ 


मंगरुळ 
( नवघर ) 


मंगरुळ 
( नवघर ) 


३७८ 


नव्याने सामील . 


बोरगाव 
काकडे 


कव्हळा 


४५ ९ 


एकूण ४ गावे 


३ ९ २४ 


२ गावे 


८३७ 


एकूण ६ गावे . . 


४७६१ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ०१-०२-२०१९ पासून होणेची आहे . तसेच सनद फी रु. १,६४,०५४ वसूल करावी. 


पुणे : 
दिनांक २३ जानेवारी २०१९ . 


एस . चोक्कलिंगम , 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , 
भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य ), पुणे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३३० . 

उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन (इ . व द .), यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक कावि - क.ली.-विभुअ- इ.व द .- ५२०-२०१९. - 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३३-२००८-२००९, मौजे कोदरखेड , ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा या प्रकरणामध्ये कलम १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग एक , अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक फेब्रुवारी २१-२७, २०१९ रोजी पृष्ठ ५-७, अ.क्र . १८४ वर प्रसिद्ध झालेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १४-२० , २०१९ / फाल्गुन २३-२९ , शके १९ ४० 


३ 


- 


सदर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी . 

या ऐवजी 


अ.क्र . 


घर क्रमांक 


बांधकाम क्षेत्र 


खुले क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


१ 


१ ९ ६ 


९ ३.०० 


५.४० 


९९ .०० 


असे वाचावे 


अ.क्र . 


घर क्रमांक 


बांधकाम क्षेत्र 


खुले क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


१ 


१ ९ ६ 


९ ३.६० 


५.४० 


९९ .०० 


बुलडाणा : 


राजेश पारनाईक , 

उपजिल्हाधिकारी, 
भूसंपादन ( इ . व द.), बुलडाणा 


दिनांक ६ मार्च २०१९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ३३१ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक क.लि.सं.- कावि .-९३३-२०१९. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र .७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ च्या खंड ( झेड- अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचेकलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे 

नमूद करावीत ) . 
आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन 
व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभावनिर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली 


नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १४-२० , २०१९ /फाल्गुन २३-२९ , शके १९ ४० 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची, जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . अभयसिंग मोहिते, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुर्तीजापूर यांना 
पदनिर्देशित करीत आहेत . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु ४७-पारद-०४-२०१७-१८ , 

मौजा पारद , तालुका मुर्तिजापूर , जिल्हा अकोला. 


अ . क्र . 


भूमापन 

किंवा गट क्रमांक 


संयुक्त मोजणीनुसार 

संपादित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१ 


३० 


० ४३ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


.. 


( अ) प्रकल्पाचे नाव : चुंगशी बॅरेज प्रकल्प, ता . मुर्तिजापूर, जि . अकोला. 
( ब ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : चुंगशी बॅरेज प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता संपादन करून पाहिजे आहे. 

( क ) समाजाला मिळणारे लाभ : चुंगशी बॅरेज प्रकल्पामुळे शेतक -यांच्या शेतीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . त्यामुळे लाभक्षेत्रातील 
शेतक- यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे. 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . 
३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सुट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात 
आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १४-२० , २०१९ / फाल्गुन २३-२९ , शके १९ ४० 


५ 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे : सबब माहिती निरंक 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मुर्तिजापूर, यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३३२ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक क.लि.सं.- कावि .- ९ ७ ९ -२०१९. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्येदिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन 
व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली 


नाही ; 


.. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ). 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची, जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
अ . - एक -२ (३१८४) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १४-२० , २०१९ /फाल्गुन २३-२९ , शके १९ ४० 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . अभयसिंग मोहीते , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी,मुर्तीजापूर यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे. 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु ४७- शेलुनजीक -०६-२०१७-१८ , 

मौजा शेलुनजीक, तालुका मुर्तिजापूर, जिल्हा अकोला. 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


शेरा 


संयुक्त मोजणीनुसार 

संपादित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


१ 


१८३ 


० ५४ 


सदर गट नं . १८१ मध्ये समाविष्ट आहे . 
सदर गट नं .४८ मध्ये समाविष्ट आहे. 


२ 


१८४ 


१०० 


एकूण संपादित क्षेत्र . . १५४ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


.. 


प्रकल्पाचे नाव : चुंगशी बॅरेज प्रकल्प , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : घुगशी बॅरेज प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता संपादन करून पाहिजे आहे. 

समाजाला मिळणारे लाभ : चुंगशी बॅरेज प्रकल्पामुळे शेतक- यांच्या शेतीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतक -यांची 
आर्थिक स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे . 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती -निरंक-. 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . 
३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभावनिर्धारणापासून सुट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभावनिर्धारण करण्यात 
आलेले नाही . त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याच्या प्रश्न उद्धभवत नाही. 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे : सबब माहिती -निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मुर्तिजापूर , यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १४-२० , २०१९ / फाल्गुन २३-२९ , शके १९ ४० 


७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३३३ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक क.लि.सं.- कावि .- ९८०-२०१९. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४ /प्र.क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ च्या खंड ( झेड- अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्येदिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचेकलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन 
व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली 


नाही : 


आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची, जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १४-२० , २०१ ९ / फाल्गुन २३-२९ , शके १९ ४० 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुर्तिजापूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु ४७- भटोरी -०३-२०१७-१८ , 


मौजा भटोरी , तालुका मुर्तिजापूर, जिल्हा अकोला . 


अ . क्र . 


शेरा 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


संयुक्त मोजणीनुसार 

संपादित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४) 


हे . आर 


१ 


१४ 


०८१ 


पूर्ण संपादित 


२ 


१७ 


० ८१ 


पूर्ण संपादित 


३ 


४५८ 


० ०४ 


वाहिवाटीनुसार गट 
नंबर ४५८ परंतु गट 
नकाशाप्रमाणे ४५२ . 


४ 


४६१ 


००६ 


५ 


४६१ 


००७ 


६ 


४६१ 


0 ०६ 


७ 


४७० 


० ४० 


एकूण संपादित क्षेत्र . 


२२५ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( अ) प्रकल्पाचे नाव : चुंगशी बॅरेज प्रकल्प , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला. 
( ब ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : धुंगशी बॅरेज प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता संपादन करून पाहिजे आहे . 

( क ) समाजाला मिळणारे लाभ : चुंगशी बॅरेज प्रकल्पामुळे शेतक -यांच्या शेतीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . त्यामुळे लाभक्षेत्रातील 
शेतक-यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे. 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती -निरंक- . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १४-२० , २०१९ / फाल्गुन २३-२९ , शके १९ ४० 


९ 


अनुसूची-चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सुट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात 
आलेले नाही . त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याच्या प्रशन उद्धभवत नाही. 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
सदर प्रकरणी विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे : सबब माहिती -निरंक 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मुर्तिजापूर, यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


.. 


मुर्तिजापूर 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ . 


अभयसिंह मोहिते , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , मुर्तिजापूर. 


अ. - एक-३ ( ३१८४ ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE 


